विभागीय पदोन्नती समितीचे 


गठन करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्र. पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.८७/२३/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक: ०४ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/ 
कार्यासन १२, दिनांक ०१.०८.२०१९ 


शासन आदेशा : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय अधिकारी व 
कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरीता अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीची एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे 


निर्गमित केळी आहेत. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद अ (ii) येथे ६ व्या वेतन आयोगानुसार 


ज्या पदांचे ग्रेड वेतन रु. ७५९९/- किंवा त्यापेक्षा कमी आहे sal सर्व “गट-अ” मधील पदांसाठी 
पदोन्नतीबाबत/ पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देण्यासाठी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास शिफारस 
करण्याकरीता विभागीय पदोन्नती समितीचे गठन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 


२. त्यास अनुसरून तंत्रशिक्षण संचालनालय यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये/संस्था 
या मधील ६ व्या वेतन आयोगानुसार ज्या पदांचे ग्रेड वेतन रु.७५९९/- किंवा त्यापेक्षा कमी आहे 
अज्ञा (आस्थापना मंडळाच्या कक्षेबाहेरील) गट-अ संवर्गातील पदांसाठी पदोन्नती/पदोन्नतीचा 
मानीव दिनांक देण्याबाबत नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास शिफारस करण्याकरीता खालील प्रमाणे 
विभागीय पदोन्नती समितीचे गठन करण्यात येत आहे- 


अ.क्र तपशिल पदनाम 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, = 
ie eee ह त जेर अध्यक्ष 
च्च व तंत्र शिक्षण विभाग, , मुंबई 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, au 
२. महारा राज्या गत सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
उप सचिव, महाविद्यालयीन शिक्षण, यां 
३. — al, rea. नंब्ई सदस्य 
च्च व तंत्र शिक्षण विभाग, , मुंबई 
उप सचिव, तंत्र शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, on Sie 
४. arena, gag सदस्य सचिव 
, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.८७/२३/तांशि-१ 

सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०४१६४७१२५३०८ असा आहे. हा ASST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PAGARE 120 sai 


2.5.4.20=cc78d6dbb4fe0c3d5473ed374dc1007ae7db08a 


H RI KRI H N A 8a6ca9468ce2a8aae 16c0cb06, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=4E8BC157609C105D396B04018FA47F890 

9333AFC18DDC3893CC043F 1 8F759COB, cn=PAGARE 
KA S H | N AT H SHRIKRISHNA KASHINATH 

Date: 2023.08.04 16:48:25 +05'30' 


(श्रीकृष्ण पगारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. उप सचिव, महाविद्याळयीन शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. उप सचिव, तंत्रशिक्षण, यांचे स्वीय सहायक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


५. निवड नस्ती, तांशि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


